शासन निर्णय :- 


वाचा : 


प्रशासकीय मान्यता 

नव्याने सुरु होणाऱ्या शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय जळगांव यांच्याशी संलग्नित 
जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथील इमारतीतील 
विद्युतीकरणांची व नुतनीकरणांची कामे.. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : जीसीजे-2018/प्र.क्र.241/प्रशञा-1 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - 400 001. 
दिनांक :13 जुले, 2018. 


संचाळक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे क्रमांक 
संवैशिवसं/शावैमज/बांधकाम/जिरुज/नुतनीकरण/10066/ प(आय)/4982/18, 
दिनांक 22.05.2018 


भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या निकषांची पुर्तता करण्याच्या दृष्टीने नव्याने सुरु होणाऱ्या 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जळगांव यांच्याशी संलग्नित जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथील विविध 


विभागांतर्गत इमारतीतील विद्युतीकरणांची व नुतनीकरणांची कामांना खाळील तक्त्यात दर्शविलेल्या व 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सहमती दर्शविलेल्या एकूण रुपये 41,80,107/- (रुपये एक्केचाळीस 
लक्ष ऐंशी हजार एकऱी सात फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटीं व शर्तीच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे 


क्र. 


स्थापत्य दुरुस्ती बांधकामाचे नाव प्रस्तावित । सा.बां.विभागाने 
केलेली सहमती 
अंदाजित दर्शविलेली 

रक्‍कम रुपये | किंमत रुपये 


Department in the premises of Govt. Medical 
College, | algaon 


1 Providing Renovation to E.I. for Dean Office in the 488383 486370 
premises of Govt. Medical College, | algaon 
2 Providing to ६.।. in the Dissection Hall of Anotomy 387726 332868 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०१८/प्र.क्र.२४१/प्रशा-1 


अ स्थापत्य दुरुस्ती बांधकामाचे नाव प्रस्तावित । सा.बां.विभागाने 
क्र. केलेली सहमती 
अंदाजित दर्शविलेली 
रक्‍कम रुपये | किंमत रुपये 

3 Providing and Renovation to E.I. for Administrative 372027 370494 
Building of Anatomy Department in the premises of 
Govt. Medical College, | algaon 

4 Providing Renovation to E.|. for Lecturer Hall (Hall 170620 169917 
no 1,2,3)in the premises of Govt. Medical College, 
Jalgaon 

5 Providing Renovation to E.|. for Bio- chemistry lab 353093 351638 
in the premises of Govt. Medical College, | algaon 

i Providing and Renovation to ८.1. for Central Animal 389097 387493 
Department building (Boys-Girls, Central Animal 
house Cold Storage Room, Cadaver Store) in the 
premises of Govt. Medical College, | algaon 

7 Providing Renovation to E.I. for Guest Room in the 418457 416732 
premises of Govt. Medical College, | algaon 

a Providing Renovation to ८.1. for Doctor Residence 311586 310302 
on Ground floor in the premises of Govt. Medical 
College, | algaon 

a Providing and Renovation to E.I. for Physiology 225065 224138 
Dept. building in the premises of Govt. Medical 
College, | algaon 

10 Providing Renovation to E.I. for Clinical laboratory 445205 443371 
and Hematology laboratory in the premises of 
Govt. Medical College, | algaon 

11 Providing and Renovation to E.I. for Anotomy 269072 267963 
building in the premises of Govt. Medical College, 
J algaon 

12 Providing Renovation to E.|. for Canteen in the 151963 151337 
premises of Govt. Medical College, | algaon 


पृष्ठ 4 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०१८/प्र.क्र.२४१/प्रशा-1 


अ स्थापत्य दुरुस्ती बांधकामाचे नाव प्रस्तावित । सा.बां.विभागाने 
क्र. केलेली सहमती 
अंदाजित दर्शविलेली 
रक्‍कम रुपये | किंमत रुपये 
13 Providing Renovation to E.I. for Doctor Residence 268591 267484 
on First floor in the premises of Govt. Medical 
College, | algaon 
एकूण 4250885 4180107 
अटी व शार्ती :- 

1) सदरचीकामे एकाच परिसरातील असल्याने सर्व कामांची एकत्रित निविदा मागविण्यात 
याव्यात. 

2) सदर कामाच्या अनुषंगाने तांत्रिक मंजुरी देताना, वारंवारितेनुसार साहित्याच्या आवश्‍यक 
सर्व चाचण्या करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधीतांची राहील. 

3) Dismantled Materials मधून निघणाऱ्या उपयुक्‍त साहित्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम 
प्रचलित पध्दतीनुसार कार्यवाही करावी. 

4) मंजूर राज्य दरसूचीबाहय बाबींच्या दरास संबंधीत अधीक्षक अभियंता यांनी मंजुरी देताना 
शासन परिपत्रक क्रमांक-२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-3, दिनांक ११/०४/२०१७ नुसार 
कार्यवाही करावी. 

5) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

6) कामासाठी जागेची उपलब्धता, जागा पुरेशी आहे किंवा नाही, याबाबतची खात्री संबंधीत 
संस्था प्रमुखांनी करावी. 

7) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

8) संबंधीत संस्थेच्या अधिष्ठातांनी या विभागाचे शासन परिपत्रक दिनांक ७.२.२०१३ अन्वये 


निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करावे. 


2. सदर कामासाठी निधीची तरतूद झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करु नये. निधीची तरतूद 


झाल्यानंतर सदर काम हे खाली नमूद केलेल्या लेखाशीषाअंतर्गत मंजूर तरतूदीतून करण्यात येईल. 


मागणी क्रमांक - एच-8 
4210 - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 


पृष्ठ 4 पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०१८/प्र.क्र.२४१/प्रशा-1 


03, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन, 
105- विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(4210 0041) 53- मोठी बांधकामे 


3. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिळा - उप विभाग पाच मधील 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखाली प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय 
अधिकार मधील अ.क्र.5, परिच्छेद क्रमांक १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३०७/ इमा-२/ शिकाना, 
दिनांक ०८ जुले, २०१८ अन्वये मिळालेल्या सहमतीच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

4. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201807131541501213 असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. 
Dahale 
DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Medical 
i U Nn Education and Drugs 
e Department, 

postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

D ) a h a | eC 2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c 
9ba5a50897b7b2244d66593f50d 
d713da83860912503, cn=Arun M. 


Dahale 
Date: 2018.07.16 16:23:49 +05'30' 


(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), नागपूर, महाराष्ट्र. 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगांव. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारत-3) मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव. 

निवडनस्ती (प्रश्ञा-1), 


oN MR ७० 39. 


पृष्ठ 4 पैकी 4 


